महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय 
कारणास्तव बदल करण्याबाबत - 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- 9) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
2) शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र.बदली ३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२, दिनांक १८.०५.२०१८ 
3) शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेठा क्र.बदळली ३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२, दिनांक ०४.०९.२०१८ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१८ रोजी तीन वर्षाचा 


कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक १८ मे, २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात 


आळे आहेत. त्यामधील श्री. बी. आर .कुंडगीर, यांनी त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्याची विनंती केली 


होती. त्यानुसार संदर्भात नमूद दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्यांची विनंती मान्य 


करण्यात आली आहे व त्यानुसार ते शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प.नांदेड या पदावर रुजू झाले आहेत. 


मात्र, त्यानंतर प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात 


आला आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles नियम ४ (४) दोन व नियम ४ (५) मधील तरतुदीस 


अनुसरुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी व लगतपूर्व वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार श्री.कुंडगीर 


यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 


क्रमांक- ५ मध्ये दर्ठाविळेल्या पदावर त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२ 


अ.क्र. | नावव पदनाम | दि.१८.५.२०१८ | दि.४.९.२०१८ । सुधारित अभिप्राय 
रोजीच्या रोजीच्या पदस्थापना 
आदेशान्वये आदेशान्वये 
देण्यात आलेली | देण्यात आलेली 
पदस्थापना पदस्थापना 
१ २ ३ गि ल्य ५ द 
q | at. बाळासाहेबे | शिक्षणाधिकारी । शिक्षणाधिकारी | शिक्षणाधिकारी | प्रशासकीय 
रामराव कुंडगीर, | (निरंतर शिक्षण) । (माध्यमिक), (निरंतर शिक्षण) । कारणास्तव 
शिक्षणाधिकारी  जि.प., वर्धा जि.प. नांदेड जि.प. चंद्रपूर  । रिक्‍त पदावर 
(माध्यमिक) जि.प. 
परभणी 
२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/ अकरा, दिनांक 


३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द 


करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची sided सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


३. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 


तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 


अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 


याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


Os सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१९०२१२१४३८४९८२२१ असा आहे. 


Digitally signed by Ravindra Pralhad Ate 
ent Of rashtra, 


हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Ravindra 
Pralhad Ate = 


=Ravindra Pralhad Ate 
Date: 2019.02.12 16:34:15 +05'30° 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड / चंद्रपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२ 
३) सर्व शिक्षण संचालक 

४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद / नागपूर 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / चंद्रपूर 

) 

) 


o~ 


६) शिक्षणाधिकारी( प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर) जि.प. नांदेड / चंद्रपूर 
७) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


